केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियान 
कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या मलनिस्सारण 
प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 

(रु. १३९.०८ कोटी) 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२४/प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ जुलै, २०२४ 


१. केंद्र शासनाने केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या ऑक्टोबर, २०२१ मध्ये 
निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचना 
२. नगर विकास विभाग, शासन निर्णयक्र: अमृत २०२२/प्र. क्र.१४१/नवि - ३३, 
दिनांक १४ जुले, २०२२. 
३. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र: अमृत २०२२/प्र.क्र.२०३/नवि - ३३, 
दिनांक १६ सप्टेंबर, २०२२. 
४. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्र: ग्रापाधो-२०२१/ प्र.क्र.१२२/ 
पापु-०६, दिनांक २९ जून, २०२२ 
५. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र : अमृत २०२३/प्र.क्र.३३१/नवि- ३३, 
दिनांक ०८ नोव्हेंबर, २०२३. 
६. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र: अमृत-२०२४/प्र.क्र.२०१/नवि-३३, 
दिनांक १३ मार्च, २०२४. 
७. मुख्य अभियंता/, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे विभाग यांचे तांत्रिक मान्यतेचे आदेशा 
क्र.मु.अ.(पुणे)/तांशा ३/कोल्हापूर बापट कॅम्प भूगयो/अमृत/५८८, दिनांक १५ मार्च, २०२४. 
८. अमृत २.० अभियानांतर्गत गठीत करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय तांत्रिक मान्यता 
समितीच्या दिनांक १० जून, २०२४ रोजीच्या झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाची संदर्भाधीन H.2 येथील शासन निर्णयान्वये सन 
२०२१-२२ वर्षापासून राज्यामध्ये अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सदर अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा, 
सरोवरांचे पुनरुज्जीवन व हरित क्षेत्र विकास इ. पायाभूत सुविधांची निर्मिती राज्यातील सर्व नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये करण्यात येणार आहे आणि यापूर्वीच्या अमृत अभियानांतर्गत समाविष्ट 
असलेल्या राज्यातील ४४ शहरांमध्ये मलनि:स्सारणाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. 
त्यानुसार सदर अभियानांतर्गत राज्याच्या रु. २७७९३ कोटी प्रकल्प किंमतीच्या राज्य जलकृती 
आराखडयास (फक्त Capex किंमत) केंद्र शासनाने मान्यता दिळेळी आहे. यामध्ये कोल्हापूर 
महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाचा समावेडा असून संदर्भाधिन क्र. ७ अन्वये मुख्य अभियंता, 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे यांनी दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेनुसार त्यास राज्यस्तरीय तांत्रिक 
समितीच्या दिनांक १० जून, २०२४ बैठकीत मंजूरी दिलेली आहे. सदर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२४/प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 


शासन निर्णय :- 
०१. 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानांतर्गत कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या रु. १३९.०८ 


कोटी प्रकल्प किंमतीच्या मलनि:स्सारण प्रकल्पास परिच्छेदक्र. २ मध्ये नमूद केलेल्या विवरणपत्रात 
केल्यानुसार व मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे विभाग यांनी दिनांक १५ मार्च, २०२४ 
रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेमधील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून या शासन निर्णयाद्वारे 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पाच्या वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे :- 


(रु.कोटीमध्ये) 
नागरी स्थानिक | प्रकल्प । केंद्र शासनामार्फत | राज्य शासनामार्फत | नागरी स्थानिक स्वराज्य 
स्वराज्य संस्थेचे । किंमत | अनुज्ञेय अनुदान | अनुज्ञेय अनुदान संस्थेचा हिस्सा 

नाव (प्रकल्प किंमतीच्या | (प्रकल्प किंमतीच्या | (प्रकल्प किंमतीच्या 
३३.३३%) ३६.६७ %) ३०%) 
a. oon २ ३ 8 पु 
यत्ता १३९.०८ ४६.३६ ८१ ४१.७२ 
0 र 11.00 : 
महानगरपालिका 
०२. कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या मलनि:स्सारण प्रकल्पातील घटक व त्यांचे अंदाजित किमतीचे 
विवरण पुढीलप्रमाणे आहे. 
र Description Amount in Rs. 
॥ | Survey Work 4919760 
8 | Collection And Conveyance System 
(200 mm To 900 mm Dia 97.04 Km) 
1 Complete Gravity Sewer (200 mm To 250 mm Dia DWC PE 85.34 Km & 816994150 
300 mm To 1000 mm Dia RCC NP 11.71 Km Total=97.04 Km) 
C_ | Sewage Pumping Stations (Civil Works) 
1__| For PS Bapat Camp Bawada 7651000 
2 | For Ps Vit Bhatti 10264800 
3__| For Ps Near Existing Wet Well 9535100 
| D | Pumping Machinery (Electro mechanical Works) 
1__| For PS Bapat Camp Bawada 4735754 
2 | For PS Vit Bhatti 8661241 
3 _| For PS Near Existing Wet Well 17455110 
E_ | Rising Main (Rising Main Network) 
1__| For PS Bapat Camp Bawada (DI-K9 Dia -500 mm , Length-700 mm) 11214600 
2 | For PS Vit Bhatti (DI-K9 Dia -500 mm , Length-3000 mm) 39719730 
3__| For PS Near Existing Wet Well (DI-K9 Dia -500 mm , Length-2300mm) 30658605 
F_ | Sewage Treatment Plant (15 MLD) 
1 | STP 15 MLD 197554500 
G_ | Generator Platform 3 Nos (5 M X 5 M) 2248000 
H_ | Trial Run 232100 
Total 1161844450 
18% GST 209132001 
Provisional for Highway/Railway Deposits 5000000 
MSEB Charges 1000000 
1% TS Charges 11618445 
1% Labour Insurance 2197875 
Gross Total 1390792771 
Say Rs. 139.08 Cr. 
ae oe कार्यादेश दिनांका 
प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी 
पासून १८ महिने 


पृष्ठपपैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२४/प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 


०३. कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या सदर मलनिः:स्सारण प्रकल्पाची Opex किंमत कोल्हापूर 
महानगरपालिकेने उभारणे आवश्‍यक आहे. सदर प्रकल्प पुर्ण करण्याचा कालावधी १८ महिने राहील. 
०४. कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या मलनिःस्सारण प्रकल्पास खालील अटींच्या अधीन राहून 
प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे: - 


४.१ 
४.२ 


8.3 


४.४ 


४.५ 


४.६ 


४.७ 


४.८ 


४.९ 


४.१० 


४.११ 


सदर प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा कोल्हापूर महानगरपालिका राहील. 
प्रकल्पासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा कोल्हापूर महानगरपालिकेमार्फत 
भरण्यात यावा. 

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना व राज्य शासनाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयानुसार 
सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 

सदर प्रकल्पास मान्यता देताना राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीने विहित केलेल्या सर्व 
अटींची पूर्तता करणे कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 

राज्य शासनाने संदर्भाधिन क्र. २ व ३ नुसार विहित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार सदर 
प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया व अंमलबजावणी विहित कालावधीमध्ये पूर्ण करणे संबंधित 
कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. तसेच या प्रकल्पासाठी डी. आय. पाईप्ससह 
सर्व प्रकारच्या पाईप्सचा देखील निविदेत समावेश करण्यात यावा. 

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानातील पाणीपुरवठा व 
मलनि:स्सारण प्रकल्पांसाठी निर्गमित केलेल्या आदर्श निविदा पुस्तिकेनुसार प्रसिध्द 
करणे बंधनकारक राहील. 

सदर प्रकल्पाच्या कामाचे कार्यादेश प्रशासकीय मंजूरीच्या आदेशापासून ४५ दिवसांच्या 
आत देण्यात येतील याची कार्यान्वयन यंत्रणेने दक्षता घ्यावी. 

केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने विहित केलेल्या सुधारणांची 
(Reforms) पूर्तता विहित कालावधीत पूर्ण करणे संबंधित अभियान शहरास बंधनकारक 
राहील. 

निधी वितरणाची कार्यपद्धती : केद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या मार्गदर्शक 
सूचनेनुसार केंद्र शासन हिऱ्याचा निधी हा तीन टप्यात (२० %--४० %+ ४०% ) वितरीत 
केला जाणार आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाकडून वितरीत निधीच्या प्रमाणात राज्य 
हिऱ्याचा निधी केंद्र हिस्सा वितरीत करताना सोबत वितरीत केला जाईल. 

अमृत अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पासाठी स्वहिऱ्याचा निधी उभारताना नागरी स्थानिक 
स्वराज संस्थांनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या वित्त आयोगाच्या feet सांगड 
(091४89७१॥०७घालणे आवश्यक राहील. यासाठी त्यांनी वित्त आयोगातून मिळणारा 
निधी चिन्हांकीत करून ठेवावा. 

सदर अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर प्रकल्पासाठी वितरीत करण्यात 
येणारा निधी हा कार्यात्मक साध्यांवर (Functional Outcome) आधारित असणार आहे. 
तसेच, सदर कार्यात्मक परिणामाची पूर्तता न झाल्यास सदर प्रकल्पास निधी वितरीत 


पृष्ठ५पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२४/प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 


४.१२ 


४.१३ 


४.१४ 


४.१५ 


४.१६ 


४.१७ 


४.१८ 


४.१९ 


करण्यात येणार नाही. सदर बाबींची पूर्तता करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्त, 
कोल्हापूर महानगरपालिका यांची राहील. 

सदर प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिश्याचा प्रथम हप्त्याचा निधी कार्यादेश 
निर्गमित केल्यानंतर कोल्हापूर महानगरपालिकेस वितरीत करण्यात येईल. त्यानुसार 
केंद्र शासनाने विहित केल्यानुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास सादर 
केल्यानंतर व कार्यात्मक साध्यांची पूर्तता केल्यानंतर पुढील हप्त्याचा केंद्र हिऱ्याचा व 
त्याप्रमाणात राज्य fesarar निधी वितरीत करण्यात येईल. 

अभियानाच्या वित्तिय आकृतीबंधानुसार केंद्र व राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या 
निधीच्या प्रमाणात नागरी स्थानिक स्वराज संस्था हिऱ्याचा निधी उभा करून सदर 
खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनाने विहित केलेल्या प्रपत्रात शासनास सादर 
करणे संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज संस्थेवर बंधनकारक असणार आहे. 

सदर प्रकल्पासाठी निधी वितरीत करताना दिलेल्या सूचनांनुसार, सदर प्रकल्पासाठी 
केंद्र व राज्य शासनाने वितरीत निधीच्या प्रमाणात कोल्हापूर महानगरपालिकेने स्वतंत्र 
बँक खाते उघडून त्यामध्ये निधी ठेवणे अनिवार्य राहील. सदर प्रकल्पासाठी वितरीत 
केलेला निधी त्याच प्रकल्पासाठी वापरणे बंधनकारक असून त्याचा वापर इतर 
प्रयोजनार्थ केल्यास सदर बाब ही गंभीर वित्तिय अनियमितता समजण्यात येईल. 

राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, 
मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या शासन निर्णय क्र. ग्रापाधो- 
२०२१/प्र.क्र.१२२/पापु-०६, दिनांक २९ जून, २०२२ मध्ये नमुद कारणा व्यतिरिक्त वाढ 
झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. राज्य 
शासनामार्फत त्या करिता कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध केळे जाणार नाही. 

सदर प्रकल्पाची अंमळबजावणी विहित कालावधीत पूर्ण करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी 
ही संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणा, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार व प्रकल्प व्यवस्थापन 
विकास व व्यवस्थापन सल्लागार यांची संयुक्तरीत्या राहील. 

प्रकल्पाचे काम सुरु झाल्यानंतर प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराने कामाची गुणवत्ता व 
देयके प्रमाणित केल्यानंतर उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत कामाची देयके १५ दिवसांत 
संबंधित कंत्राटदारास देण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. 

अमृत २.० अभियानांतर्गत मार्गदर्शक सूचनेनुसार संदर्भाधिन क्र.०३ नुसार सदर 
प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराची नेमणूक करावी. त्यामध्ये नमूद 
केल्यानूसार प्रकल्प व्यवस्थापक Bow अदा करावे तसा ठराव संबंधीत नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करणे बंधनकारक राहील. 

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या सदर प्रकल्पासाठी स्वहिऱ्याची तरतूद, आवश्‍यक 
परवानग्या घेऊन व प्रकल्पातील सर्व उपांगाच्या जागा महानगरपालिकेच्या ताब्यात 
असल्याची खातरजमा करूनच प्रकल्पाचे कार्यादेश निर्गमित करण्याची संपूर्ण 
जबाबदारी आयुक्‍त, कोल्हापूर महानगरपालिक यांची राहील. 


पृष्ठपपैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२४/प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 


४.२० कोल्हापूर महानगरपालिकेस यापूर्वी युआयडीएसएसएमटी/ अमृत अथवा इतर 


०५. 


कोणत्याही योजनेंतर्गत मंजुर करण्यात आलेल्या प्रकल्पातील उपांगे व या प्रकल्पातील 
उपांगे यामध्ये व्दिरुक्ती (Duplication) होत नसल्याची खातरजमा करण्याची 
जबाबादरी संबंधीत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, या प्रकल्पाचे व्यवस्थापन 
सल्लागार व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांची राहील. 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियांनाच्या केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या सर्व मार्गदर्शक 
सुचना कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या मलनि:स्सारण प्रकल्पास लागू राहतील. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७०४१८११०१४९२५ असा आहे. हा Seay 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


Cc “७ A -0 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHRIKANT य 

CHANDRAKAN : —— 

T ANDGE Seta tae 
(श्रीकांत आंडगे) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (पाणीपुरवठा व स्वच्छता) विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक. 


. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
. प्रधान सचिव, पाणीपुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 


७. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक. 


. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 


९. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय ,मुंबई. 


. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई 
. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग. 

. जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर. 

. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, कोल्हापूर. 

. आयुक्त, कोल्हापूर महानगरपालिका, कोल्हापूर. 

. निवड नस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठप५पैकी५ 


